आदेश- 


उद्योग संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये दिनांक १ ऑगस्ट, २०२१ या 
दिनांकास वयाच्या ५०-५५ वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पुर्ण केल्यानंतर शासन सेवेत 
राहण्याची शासकीय अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. 
सदर प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये गठीत पुनर्विलोकन समितीसमोर चक्राकार 
पध्दतीने सादर केला असता सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुढे सुरु ठेवण्यास समितीने सहमती दर्शविली 


विषय : दिनांक १ ऑगस्ट ,२०२१ या दिनांकास वयाच्या ५०-५५ वर्षापलीकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण केल्यानंतर शासन सेवेत राहण्याची शासकीय 


शासन आदेशा क्र. इएसटी-२०२२/प्र.क्र.४६/उद्योग-३ 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२२ 


अधिकाऱ्यांची पात्रापात्रता आजमविण्याबाबत. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२००९/प्र.क्र.४५२/उद्योग-३ 
दि.२३.०९.२००९ 
२) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.उसं./आस्था/रापअ/५०-५५/ 
सेपु-२०२२/अ-४९७, दिनांक २८.०३.२०२२ 


आहे. त्यानुसार खाली नमूद केलेल्या उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब संवर्गातील एकूण 


अधिकाऱ्यांना,महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १० (४) व नियम ६५ च्या अनुषंगाने, 


त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षाच्या पुढे सेवेत ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यरत ठिकाण 
1 १_| श्री. गु.श. हरळय्या उद्योग अधिकारी (ता) | जिल्हा उद्योग केद्र पालघर 
2 श्रीम.सी.वि.पवार उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग he ABH 
३ श्री. गो.रं.पवार उद्योग अधिकारी (तां) | विभागीय 
कार्यालय,औरंगाबाद 
४ | Hb TATA उद्योग अधिकारी (तां) | विभागीय कार्यालय,नाशिक 
4 श्री.जि.सा.देशमुख उद्योग अधिकारी (तां) | उप विभागीय 
कार्यालय,नांदेड 
श्री.सु.गो.पाटील उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केंद्र,बुलळढाणा 
श्री.वि.रा.यंदे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग 
केंद्र,अहमदनगर 
८ | श्री.अ.भुं.राऊत उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग.केद्र, जालना 
९ श्री.रा.रा.डोंगरे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, जळगाव 
| ao | श्री.सु.चं.गिरासे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केंद्र, धुळे 
११ । श्री.शया.उ.चकोर उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, रायगड 
१२ | श्री.भु.म.शिवणकर उद्योग अधिकारी (तां) | विभागीय कार्यालय, नागपूर 
१३ | श्री.म.रा.मेडीदार उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, सांगळी 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.४६/उद्योग-३ 


१४  श्री.सं.दे.खंबायत उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केंद्र, वाशिम 
qy श्री.प्र.प्रखडके उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, नांदेड 
१६  श्री.ह.ना.आंधळे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योगकेद्र, 
रत्नागिरी 
१७  श्री.मा.दि.ठुसे उद्योग अधिकारी (तां) | उद्योग संचालनालय, मुंबई 
१८ | श्री.अ.सु.पवार उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, चंद्रपूर 
99 | Start frat उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, भंडारा 
२० | श्री.अ.वा.सौदाणकर । उद्योग अधिकारी (तां) | उद्योग संचालनालय, मुंबई 
२१ । श्री.उ.अ.सावंत, उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, 
औरंगाबाद 
२२ | श्री.अ.भ.कुकडे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर 
२३ श्री.रा.ग.डोइफोडे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, ठाणे 
२४ । श्री.दि.वा.पाटील उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, नंदूरबार 
२५ श्री.शो.अ.र.कादरी उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, हिंगोली 
२६ | aoe Bre उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र, 
अमरावती 
२७ | श्री.वि.चं.कुलकर्णी उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योगकेंद्र, सिधूदूर्ग 
२८ | श्री.क.घ.तांदळे उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग केद्र,बीड 
२९ श्री.र.ना.पाटील उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योग.केद्र,गोंदिया 
30  श्री.न.प्र.जावळीकर उद्योग अधिकारी (तां) | जिल्हा उद्योगकेद्र, 
उस्मानाबाद 


२. उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, यांनी 


आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३११६३७२४४९१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gt 
j DN: CN = Ravind! Gurav, C = IN, S = Maharash' 
Ravindra V Gurav 6° covemienr ortiaissasinan ou. 
INDUSTI ENERGY, LAB 


(OUR DEPARTMENT 


Digitally signed by Ravindra V Gurav 
av 


RIES 
Date: 2022.05.31 16:39:50 +05'30" 


(रविंद्र गुरव) 


झासनाचे सह सचिव 


प्रत:- १. विकास आयुक्‍्त्(उद्योग),उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर,मुंबई 
२. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


